RNINo. MAHBIL /2012 /44835 
www . dgps.maharashtra. gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ४७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस- ३५१३ /४५२/प्र . क्र . २०३ / २०१३ / नवि- ९ .- ज्याअर्थी, अमळनेर शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ (१) 
अन्वये संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना, क्रमांक डीपी/ अमळनेर / आ - २ /टीपीव्ही -४/ २८८८, दिनांक ३० एप्रिल १९९४ 
अन्वये मंजूर केलेली असून ती दिनांक २७ जून १९९४ पासून अंमलात आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे अमळनेर येथील सर्व्हे क्रमांक ४२ पैकी, गट क्रमांक ४१४ /२ -ब व गट क्रमांक ४१४/ २- क अनुक्रमे 
०. ८१ हेक्टर व ०. ८१ हेक्टर असे एकूण क्षेत्र १. ६२ हेक्टर जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) “ शेती ” भूवापर म्हणून दर्शविली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर यांनी नियोजन प्राधिकरण या नात्याने (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) 
त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक २३२ , दिनांक ३१ मार्च २०११ अन्वये उक्त जागा रहिवास प्रयोजनार्थ वापर करण्याचे ठरवून , त्या अनुषंगाने , 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम (१) अन्वये विहित वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे 
संबोधले आहे) दिनांक २५ डिसेंबर २०११ च्या पत्रान्वये अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावाखालील उक्त 
फेरबदल प्रस्ताव मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सर्व्हे क्रमांक ४२ पैकी , गट क्रमांक ४१४ /२- ब व गट क्रमांक ४१४ / २- क अनुक्रमे ०. ८१ हेक्टर व ०.८१ हेक्टर असे एकूण 
क्षेत्र १. ६२ हेक्टर या जमिनींच्या मालकांनी सन २०१७- १८ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाऱ्या रकमेच्या ५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य 
रकमेपैकी शासनास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ४७, ३५० सहायक संचालक , नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांचेकडील 
लेखाशीर्षामध्ये दिनांक २ ऑगस्ट २०१७ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये 
४७, ३५० मुख्याधिकारी, अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर , जिल्हा जळगाव यांचेकडे दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ अन्वये जमा केलेली आहे . 


वि ( एच ) ५४३ 


( १) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


आता , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील , 
उक्त प्रस्तावाखालील उक्त फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात 
येत आहे . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


मौजे अमळनेर येथील सर्व्हे क्रमांक ४२ पैकी, गट क्रमांक ४१४/ २ - ब व गट क्रमांक ४१४/ २ - क अनुक्रमे ० . ८१ हेक्टर व ०. ८१ हेक्टर असे 
एकूण क्षेत्र १. ६२ हेक्टर आर जागा “ शेती वापर ” विभागातून वगळून “ रहिवास ” विभागामध्ये (नकाशात दर्शविल्यानुसार) समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा, मुख्याधिकारी, अमळनेर नगरपरिषद , अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांच्या 
कार्यालयात नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

रा. शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


P 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai - 400 032 

dated 6th November 2017 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notification 
___ No. TPS - 3513/ 452/CR- 203/ 2013/UD-9 . - Whereas , Development Plan of Amalner City ( Revised ) 
has been sanctioned by the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune vide Notification No. DPI 
Amalner/R - 2 / TPV-IV /2888 , dated 30th April 1994 and has come into force with effect from 27th June 1994 
(hereinafter referred to as " the said Development Plan ") under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act") ; 

____ and whereas, inthe said Development Plan, land bearing Survey No . 42 ( Pt . ), Gat No . 414/ 2 - Band 
414 /2 - C each admeasuring 0 . 81 hectare totaling 1.62 hectare ofMouze Amalner (hereinafter referred to 
as “ the said Land " ) is shown as Agriculture Zone ; 

and whereas, the Amalner Municipal Council being the Planning Authority (hereinafter referred to as 
" the said Planning Authority ), vide its General Body Resolution No . 232 , dated 31st March 2011 has 
resolved to include the said land in Residential Zone and accordingly after following the procedure laid 
down under the said Act vide its letter, dated 25th December 2011 submitted to the Government, for its 
sanction a modification proposal as per the provisions of sub -section ( 1) of Section 37 of the said Act (hereinafter 
referred to as “ the Proposed Modification ") ; 

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said proposed modification should be 
sanctioned ; 

and whereas , the Land Owners of the said lands have deposited Rs. 47 , 350 towards the 50 per cent 
Government share of 5 per cent premium amount as per the value of the said lands as prescribed in the 
Annual Statement of Rates (ASR ) for the year 2017 - 18 in the Government Treasury on 2nd August 2017 
through the Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch , Jalgaon and remaining 50 per cent of 
the 5 per cent premium amount i. e . Rs. 47 , 350 payable to the Planning Authority has been deposited with 
the Chief Officer, Amalner Municipal Council, Amalner, district Jalgaon on 10th August 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


३ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section (2 ) of Section 37 of the 
said Act, the Government hereby, sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the 
aforesaid Notification as follows. 

In the Schedule of Modifications appended to the Notification , sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry . 

ENTRY 
The land bearing Survey No . 42 (Pt.), Gat No . 414 /2- B and 414 /2 - C each admeasuring 0 .81 hectare 
totaling 1.62 hectare of Mouze Amalner is deleted from “ Agricultural Zone" and included in “ Residential 
Zone" (as shown on the plan )". 

A copy of thenotification alongwith the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall 
be available for inspection to the General Public in the office of the Amalner Municipal Council, Amalner 
during office hours on all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Governmentwebsite www .maharashtra . gov .in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


FC 


R . S . CHOUHAN , 
Desk Officer to Government. 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 

सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


सूचना 


क्रमांक नावि / प्र. छा . स ./ प्रा . यो . अ. नगर /कलम २० ( ३)/मौजे खडांबे, ता . राहुरी/ ग . नं . १२९ / १४८६/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची 
प्रादेशिक योजना शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून या मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे खडांबे, तालुका राहुरी, जिल्हा 
अहमदनगर येथील गट नंबर १२९ मधील अंदाजे ६. ३२ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) “प्रादेशिक उद्यान ” या विभागात 
समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१५/ प्र. क्र . ४९ / 
१५/ नवि -१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे 
संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट- कलम ( २) मधील तरतुदींनुसार उक्त क्षेत्र, “प्रादेशिक उद्यान ” या विभागातून वगळून , 
खालील अटींच्या अधीन राहून , “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून (यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) त्या 
अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे, असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “ प्रस्ताव छाननी समिती ” चे मत झाले आहे . 

( १ ) अर्जदार यांना दिनांक ४ जानेवारी २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद तसेच वेळोवेळी निश्चित केलेल्या तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम 
भरणे बंधनकारक राहील . 

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जागेचा विकास करणे बंधनकारक राहील . 
( ३) विषयाधीन जागेचे विकसन करताना व विकासपश्चात अर्जदार यांनी सदर जागेत पाणी पुरवठ्याची सोय करणे, सांडपाणी व्यवस्था , 

घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था स्वखर्चाने विकसित करणेबंधनकारक राहील . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


( ४) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर ), सौर ऊर्जा प्रकल्प अशा स्वरूपाच्या 

संकल्पना सदर जमिनीचेविकसन करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 
( ५) प्रस्तुत जमिनीचेविकसन करताना, १० टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांकरिता प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील . 
( ६) विषयाधीन जागेवर अर्जदार / विकसनकर्ता यांनी जागेचेविकसन करताना प्रति हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 

पडताळणी करण्यात यावी . 
( ७ ) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ८ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट- कलम ( १) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५ / प्र. क्र . ४९ / १५/ 
नवि - १३, दिनांक ११ जून २०१५ अन्वये कलम २० ( २), २० ( ३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले 
आहेत ; 

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक हे उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम (३) अन्वये उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहेत 
आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 

हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर शाखा, सौ. सावित्रीबाई फुले व्यापारी संकुल , हॉल क्रमांक १०५, पहिला मजला , 
आकाशवाणी केंद्राजवळ , सावेडी , अहमदनगर - ४१४ ००४ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचेकार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर 
सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर शाखा यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
प्राधिकृत अधिकारी यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य - सचिव यांचेकडे सादर करावा . 


प्रस्तुत सूचना www. dtp. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


प्रतिभा भदाणे , 
सहसंचालक, नगररचना , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , ७ नोव्हेंबर २०१७. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notice 


No .NKDN /P. S .C ./R . P. A’Nagar /Sect. 20 (3)/Mouze Khadambe, taluka Rahuri/G .No. 129/ 1486 /2017 . 
Whereas , the Government has sanctioned the RegionalPlan for Ahmednagar district on dated 14th July 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


2005 (hereinafter referred to as the said Regional Plan ") under the provisions ofMaharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act" ) and has come into force with effect 
from 1st October 2005 and as per the said Sanctioned Regional Plan , the land admeasuring about 6 .32 
Hectares bearing Gat No. 129 of Mouze Khadambe , taluka Rahuri, district Ahmednagar (hereinafter referred 
to as “ the said area ” ) is included in the Regional Park Zone ; 

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution " )has issued the directives 
under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, 
for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans under the said Act , and 
for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee "; 


and whereas, the “ Proposal Scrutiny Committee ” constituted under the said GovernmentResolution , 
is of the opinion that the said land shallbe deleted from “ Regional Park Zone” and proposed to be included 
in “Residential Zone", and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred 
to as “ the said Modification ") in accordance with the provisions of sub - section (2) of Section 20 of the said 
Act, subject to the following conditions. 


( 1) It shall be binding to the applicant to deposit the premium amount asmentioned in Government 

Notification , dated 4th January 2016 and the guidelines issued from time to time. 


( 2 ) It shall be binding to the applicant, to develop the said land as per the guidelines mentioned in 

said GovernmentResolution and Annexure with it. 


( 3 ) 


Applicant / Developer shallmake necessary self- contained arrangements to provide Water Supply , 
Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal/Management while developing the said land 

and after development of land at his own cost. 
(4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling , 

Solar Energy while developing the said land. 
( 5 ) While developing the said land it shall be binding to provide 10 per cent Amenity Space . 
(6 ) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shallbe verifed at the time 

of final sanction to development. 
( 7 ) It shall be binding to sale layout plot / flat of the said land as per table given below . 


( a ) After final approval of layout 


... 


Sale of 25 per centof the total plots / flats 
shall be permissible . 


(b ) After completion of 40 per cent 

basic amenities . 


Sale of 50 per cent of the totalplots / flats 
shall be permissible . 


After completion of 60 per cent 
basic amenities . 


Sale of 75 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


Sale of 90 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible. 


(d ) After completion of 80 per cent 

basic amenities . 
(e ) After completion of 100 per cent 

basic amenities. 


Sale of 100 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


(8 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then Occupancy Certificate shall not be 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land . 
and whereas, Government vide Notification No.TPS- 1815/ CR- 49 / 15 / UD-13, dated 11th June 2015 
has delegated the powers under Sections 20 ( 2 ), 20 ( 3 ) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint 
Director of Town Planning . 


Now , therefore , in exercise of said powers delegated by Government in this regard , Joint Director of 
Town Planning , Nashik Division , Nashik by this Notice , declares intention under sub - section ( 3 ) of Section 
20 of the said Act, to make the proposed modification in the said Sanctioned Regional Plan and for the 
said proposed modification invites suggestions / objections from the public in writing,within 30 days from 
the date of publication of this Notice in the Maharashtra GovernmentGazette . 


The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , 
Ahmednagar Branch , Smt. Savitribai Phule Commecial Complex , Hall No. 105 , First Floor, Near Aakashwani, 
Savedi, Ahmednagar - 414 004. The plan showing the proposed modification is kept open for inspection to 
the public during office hours in the said office . Regarding the proposed modification Assistant Director of 
Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar is authorised to hear the suggestions / obejections 
received within the stipulated period and after following legal procedure , the said Officer shall submit the 
report thereon to Member - Secretary . 

This Notice is also be available on website www .dtp .maharashtra .gov.in 


PRATIBHA BHADANE , 
Joint Director of Town Planning , 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik, 7th November 2017 . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जमीन/ ब/कक्ष-२/ कावि - ६६०/ २०१७. - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६ / ६३९२३/ म -६, दिनांक 
१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, पोट-कलम (१) च्या 
परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत . त्यांचा वापर करून मी , डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी , 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे त्या अधिसूचनेच्या पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट - कलम (४) 
अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्वव्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे, अशी नोटिस 
देण्यात येते की , मी उक्त मसुदा दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ नंतर विचारात घेईन . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेऊन 
निर्णय घेईल . 


अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक २०१६/ ब/ कक्ष -२ / जमीन / कावि -६६० /२०१७ . - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६/ ६३९२३ / म - ६, 
दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, पोट -कलम (१ ) 
च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत . त्यांचा वापर करून मी, डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी , 
जिल्हाधिकारी,नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार याद्वारे दिनांक २३ डिसेंबर २०१७ पासून नंदुरबार जिल्ह्याच्या शहादा तालुक्यातील विरपूर व दरा या 
गावठाणाच्या पुढील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व नंदुरबार जिल्ह्याच्या शहादा तालुक्यातील चिंचोरापाडा या नावाने ओळखण्यात 
येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


७ 


परिशिष्ट - अ 

नवनिर्मित चिंचोरा 


अ. क्र . 


तपशील 


मूळ विरपूर 


मूळ दरा 


उर्वरित विरपूर उर्वरित दरा 


एकूण 


विरपूरमधून 
चिंचोरा 


दरामधून 
चिंचोरा 


४७ 


२२ 


60 
ccww० 


निरंक 


होय 


O 


F 


३ . ७३ 


होय 


होय 


। 


। 


होय 


होय 


। 


होय 


। 


होय 


। 


१ नाव 

विरपूर दरा चिंचोरा चिंचोरा चिंचोरा विरपूर 

दरा 
एकूण कुटुंब ३४० १४४ 

२१७ ३४० 

१४४ 
प्रति एकरी लोकसंख्या १९३२ 
८६६ 

० ९४३ 

१९३२ ८६६ 
तहसील कार्यालयाप्रमाणे ४७ 

४१ 
एकूण स. नं . (ग. नं.). 
क्षेत्रफळ 

५०९ . ५ ५६३.९५ ११६. ४५ 

६७. २८ १८३. ७३ ३९३.०५ ४९६. ६७ 
६ आकार 

२५१. ३१ २१६. ६५ १३१. २३ ९४ . ४८ २२५ . ७१ १२० . ०८ १२२ . १७ 
पेरणीलायक क्षेत्र ३७१. ६ २२१. ६२ 

१०७. ३९ ६७. ०८ १७४. ४७ २६४ . २१ 

१५४. ५४ 
८ पोट खराब क्षेत्र ९९.९६ ३३२ . १४ ५ .९१ ० . २० ६ . ११ ९४.०५ ३३१ .९४ 
९ - अ सरकारने ताब्यात निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक 

घेतलेल्या जमिनी . 
९ - ब वहितीयोग्य क्षेत्र निरंक निरंक 

निरंक निरंक निरंक निरंक 
१० जंगल होय होय 

होय होय 

होय 
गावठाण ३४. ६ ३.१५ 

३ . १५ ३१. ४५ ३. ७३ 
मसणवट 

होय 
खडकाळ जमीन 
१४ सार्वजनिक रस्ते होय 
१५ सार्वजनिक शाळा 

जि . प . जि . प . 

जि . प . 
सार्वजनिक दवाखाना नाही नाही 

नाही 
पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत उपलब्ध उपलब्ध 

उपलब्ध 
१८ ग्रामपंचायत ग्रा .पं. विरपूर ग्रा.पं.विरपूर -- 

ग्रा . पं.विरपूर -- 
१९ गावाचे मूळ सर्व्हे नंबर ४७ गट नंबर ६३ गट नंबर २५ २२ ४७ गट नंबर २२ 

मूळ महसुली गाव विरपूर व दरा , तालुका शहादा अशा दोन गावांतील जे गट नंबर नवीन निर्माण होणाऱ्या “चिंचोरापाडा ” या महसुली गावात 
समाविष्ट होणार आहेत , त्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
चिंचोरापाडा गावात समाविष्ट होणारे भूमापन क्रमांक 
भूमापन क्रमांकाचा तपशील 

गावाचे नाव तालुका 

जिल्हा 
१ 
विरपूर गावातील भूमापन क्रमांक १, २, ३ , ४ , ५, ६ , ७ , 

चिंचोरापाडा 

नंदुरबार 
८ , ९ , १० , ११ , १२, १९ , २० , २१, २२, २३ , २४ , २५ , 
२६, २७ २८ , २९ , ३० , ३१ (एकूण २५). 
दरा गावातील भूमापन क्रमांक १, २ , ३, १४ , १५ , १६, 
१७, १८ , १९ , २० , २१ , २२, २३, २४ , २५ , २६, २७ , 
२८ , २९ , ३० , ३१ , ३२ ( एकूण २२) . 
एकूण गट क्रमांक ४७ 

डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 
नंदुरबार , १७ नोव्हेंबर २०१७. 

जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 


। 


। 


१६ 


। 


। 


१७ 


। 


। 


। 


। 


ॐ 


शहादा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८, शके १९३९ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक गिनखोप्रविना /प्रशा-३/ २९३१/ २०१७ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , सोबतच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या 
कसण्यायोग्य जमिनींचा गिरणा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा, सातभाई, तालुका मालेगाव येथे होणाऱ्या पाणीसाठ्याद्वारे पंपाने उपसा करून 
पाणीपुरवठा होऊ शकतो किंवा या सातभाई कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे दोन्ही तीरावरील जमिनींमध्ये पाणी पाझरल्यामुळे किंवा त्याच्या गळतीमुळे 
जलसिंचनाचा फायदा होणार आहे किंवा या बंधाऱ्याचे दोन्ही बाजूस लाभक्षेत्रात खोदलेल्या विहिरीद्वारे जलसिंचन होत आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९७६ , क्रमांक ३८ याच्या कलम २, पोट- कलम (१) द्वारे देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे सदरहू जमिनी ह्या सातभाई कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचेसिंचन क्षेत्रातील असल्याचे घोषित करीत आहे . 

ही अधिसूचना महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९७६ च्या कलम ३, पोट - कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याची 
शक्यता असणाऱ्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , वरील 
अधिसूचनेमुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत 
मुख्य अभियंता , तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ , जळगाव यांचेकडे अपील करता येईल . 


गोषवारा 


प्रकल्पाचे नाव : कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा, सातभाई 

जिल्हा नाशिक 
तालुका 

सी . सी . ए . आय. सी . ए . 

( ८० टक्के ) 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


पोट खराबा 


अधिसूचित 
करावयाचे क्षेत्र 

७ 
हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


चिंचावड 


चिंचावड 


मालेगाव 


१४९ ०७ 


५ 


१९ 


१२३ ४१ 


११९ २५ 
१३५ ८४ 


लखमापूर 


सटाणा 


१६९ ८० 


९ ५४ 


१४३ ४६ 


एकूण 


३१८ ८७ 


२५५ ०९ 


१४ ७३ 


२५५ ०९ 


अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव : कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा, सातभाई 
शेतकऱ्याचेनाव 

गट नंबर एकूण क्षेत्र 


अ . क्र . 


लागवडीचे क्षेत्र 


पोट खराबा 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


५६८ 


३ 


३ 


60ccww. 


जिल्हा नाशिक, तालुका मालेगाव , गाव चिंचावड 
श्री. पोपट महादू पवार 

१ २७ 
श्री. खंडू महादू पवार 

५६९ 
श्री . राजेंद्र काळु पगार व इतर 

५७० 
श्री . विश्वास तुकाराम गांगुर्डे । 

५७१ / १ 
बाळासाहेब सुकदेव गांगुर्डे । 
दिपक रविंद्र गांगुर्डे 

५७१/ २ 
दिपक रविंद्र गांगुर्डे 

५७१/ ३ 
सुकदेव शंकर गांगुर्डे 

५७२/ १ 
तुकाराम शंकर गांगुर्डे 

५७२/ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 

गट नंबर 


अ . क्र . 


शेतकऱ्याचेनाव 


एकूण क्षेत्र 


लागवडीचे क्षेत्र 


पोट खराबा 


हे . आर 


हे . आर 


० 


Ly 


० ८४ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


हे . आर 
जिल्हा नाशिक , तालुका मालेगाव , गाव चिंचावड - चालू 
दौलत दादाजी सावंत 

५७३ 

१ ८३ 
कासुबाई रंगराम देवरे व इतर 

५७४/ १ 
मनिषा गोरख शेवाळे व इतर - ३ 

५७४/ २ 
किशोर बापू गांगुर्डे 

५७५ 
शिवाजी बुधाजी नानाजी बुधाजी खैरनार . . ५७६ / १ - अ 
त्र्यंबकराव नारायण पा . मोठाभाऊ 

५७६/ १ - ब 
नारायण पाटील . 
मंगलाबाई मधुकर शेवाळे 

५७६/ २ 
संभाजी अभि निकम 

५७७/ १ 
संभाजी अभि निकम 

५७७/ २ 
गोरख मोठाभाऊ खैरनार 

५७८ / १ 
योगेश साहेबराव शेवाळे व इतर 

५७८ / २ 
रंगराम ताताबा देवरे व इतर- १ 

५८३ 
चेतन पंढरीनाथ पवार 

५८४ / १ 
चेतन पंढरीनाथ पवार 

५८४/ २ 
बापु लक्ष्मण चव्हाण व इतर- २ 

५८५ 
राधाबाई भावराव देवरे 

५८६ 
माणिक वि . देवरे 

५८७/ १ 
निर्मल संजय देवरे 

५८७/ २ 
माणिक सुकदेव अहिरे 

६३९ 
त्र्यंबक नारायण खैरनार 

६४० 
भिमराव रावबा खैरनार व इतर-६ 
बायजाबाई बाळासाहेब खैरनार 

६४२/ १ 
नानाजी बुधा खैरनार व इतर- १ 

६४२/ २ 
मोठाभाऊ नारायण खैरनार 

६४२/ ३ 
बाळु त्र्यंबक खैरनार 

६४२- अ/ १ 
ज्ञानेश्वर शिवाजी खैरनार 

६४३ - अ/ २ 
संदीप नानाजी खैरनार 
भरत मोठाभाऊ खैरनार 

६४३ - अ/ ३ 
शिवाजी बुधा खैरनार 

६४३ - अ/ ४ 
मोठाभाऊ नारायण खैरनार 

६४३ - अ/ ५ 
बायजाबाई बाळासाहेब खैरनार 

६४३ - ब / १ 
नानाजी बुधा खैरनार व इतर - १ 

६४३ -ब/ २ 
मोठाभाऊ नारायण खैरनार 

६४३ - ब / ३ 


० 


० 


० 


० 


० 


६४१ 


० 


० 


० 


३ 


० 


० 


३ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९, २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 

गट नंबर 


अ. क्र . 


शेतकऱ्याचेनाव 


एकूण क्षेत्र 


लागवडीचे क्षेत्र 


पोट खराबा 


हे . आर 


हे . आर 


० 


० 


LATI 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


. 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


हे . आर 
जिल्हा नाशिक , तालुका मालेगाव, गाव चिंचावड - चालू 
दिगंबर शामराव खैरनार 

६४४ 

३ ९२ 
संजय धनाजी खैरनार 

६४५/ १ 
राजेंद्र धनाजी खैरनार 

६४५/ २ 
मेघाबाई राजेंद्र खैरनार 

६४५/ ३ 
हरेसिंग तुळशिराम पवार 

६४६/ १ 
भिमसिंग तुळशिराम पवार 

६४६/ २ 
कोमलसिंग तुळशिराम पवार 

६४६/ ३ 
किशोर भुरसिंग पवार व इतर- ३ 

६४६/ ४ 
झिंगा भिवा कुंवर मुयाबाई कारभारी कुंवर .. ६४७ 
नानाजी बदाम पवार व इतर 

६४८ 
बाळु काशिराम निकम 

६४९ / १ 
महेंद्र अशोक खैरनार 

६४९ / २ 
इंदुबाई बाळु निकम 

६४९ / ३ 
वर्षाबाई संजय निकम 

६४९ / ४ 
विश्वास पुंजाराम पवार व इतर 

६५० / १ 
राजसबाई पुंजाराम पवार 

६५० / २ 
दिपक पुंजाराम पवार 

६५०/ ३ 
विश्वास पुंजाराम पवार 

६५० / ४ 
अनाजी निंबा खैरनार 

६५१/ १ 
राजसबाई पुंजाराम पवार 

६५१/ २ 
भारती संजय खैरनार 

६५१/ ३ 
गोपीनाथ विठ्ठल गांगुर्डे 

६५२ / १ 
कारभारी विठ्ठल गांगुर्डे 

६५२/ २ 
संजय कारभारी गांगुर्डे 

६५२/ ३ 
कल्पना दिपक पवार 

६५३/ १ 
लिलाबाई पोपटराव बोरसे 

६५३/ २ 
ज्योती दिलीप खैरनार 

६५३/ ३ 
नथाबाई संतोष बोरसे 

६५३/ ४ 
पोपट त्र्यंबक बोरसे 

६५३/ ५ 
भाऊसाहेब तुळशीराम गांगुर्डे । 

६५३/ ६ 
रेखाबाई दगा गांगुर्डे 
सुरेश गजानन शिरोरे व इतर - ३ 

६६० / १ 
सुरेश गजानन शिरोरे 

६६० / २ 
यशोदाबाई लालजी निकम 

६६१ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


. 


० 


० 


० 


w 


w 


० 


w 


mw 


० 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८, शके १९३९ 


११ 


अनुसूची - चालू 

गट नंबर 


अ . क्र . 


शेतकऱ्याचेनाव 


एकूण क्षेत्र 


लागवडीचे क्षेत्र 


पोट खराबा 


हे . आर 


हे . आर 


० 


० 


० 


६६३ / ४ 


० 


० 


० 


० 


६६४/ ४ 


० 


० 


३ 


० 


० 


Lu 
. 


० 


० 


० 


० 


हे . आर 
जिल्हा नाशिक , तालुका मालेगाव, गाव चिंचावड - चालू 
प्रकाश दौलत अहिरे 

६६३ / १ ० ७४ 
अलकाबाई शिवाजी अहिरे व इतर 

६६३/ २ 
सुनंदा बाप साहेबराव अहिरे 

६६३/ ३ 
हंसराज महादु चव्हाण व इतर 
कारभारी मोतीराम पवार 

६६४/ १ 
निर्मल संजय देवरे 
अलकाबाई कारभारी पवार 

६६४/ २ 
दगा मोतीराम पवार 

६६४/ ३ 
प्रभाबाई दगा पवार 
विश्वास पुंजाराम पवार 

६५० / १ 
रोशन राजेंद्र खैरनार 

६५१/ १ 
मेघाबाई राजेंद्र खैरनार 

६५१/ २ 
रोशन राजेंद्र खैरनार 

६५१/ ३ 
गुलाबराव दौलत आहिरे 

५८८ / १ 
रमेश दौलत आहिरे 

५८८ / २ 
दिगंबर रामराव खैरनार 

६४४ 
हाटेसिंग मुळशिराम पवार 

६४६ / १ 
दिनेश बाळासाहेब खैरनार 

६३३/ १ 
दिनेश बाळासाहेब खैरनार व इतर 

६३३/ २ 
सकुबाई शिवाजी खैरनार 

६३३/ ३ 
मिनाबाई नानाजी खैरनार 

६३३/ ४ 
नलिनी गोरखनाथ विसपुते 

६३३/ ५ 
मनिषा गोरख शेवाळे 

६३८ / १ 
नानाजी बुधाजी खैरनार 

६३८ / २ 
नानाजी बुधाजी खैरनार व इतर 

६३८ / ३ 
जयदिप बाळासाहेब खैरनार व इतर 

६३७ 
गोरख मोतीराम शेवाळे 

५७९ 
भागचंद्र संतोष गांगुर्डे 

६३६ 
प्रशांत निंबा भामरे 

५८० / १ 
कल्पनाबाई निंबा भामरे 

५८०/ २ 
गोरख मोतीराम शेवाळे व इतर 

५८१/ १ 
साहेबराव मोतीराम शेवाळे 

५८१/ २ - अ 
साहेबराव अभिमन निकम व इतर 

५८१/ २- ब/ १ - अ ० ९ 
कैलास काशीनाथ बच्छाव व इतर 

५८१/ २ - ब/ १- ब ० ८ 


० 


० 


० 


२ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


१०१ 


० 


० 


० 


१०४ 


० 


१०५ 


० 


० 


१०६ 
१०७ 


० 


१०८ 


० 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 

गट नंबर 


अ. क्र . 


शेतकऱ्याचे नाव 


एकूण क्षेत्र 


लागवडीचे क्षेत्र 


पोट खराबा 


हे . आर 


हे . आर 


१०९ 


११० 


१११ 


L 


११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 


११७ 


हे . आर 
जिल्हा नाशिक , तालुका मालेगाव , गाव चिंचावड - चालू 
जगन्नाथ सुखदेव पवार व इतर 

५८१/ २- ब/ २ ० 
वैष्णव पंढरीनाथ पवार व इतर 

५८२/ १ ० ९९ 
वैष्णव पंढरीनाथ पवार व इतर 

५८२/ २ 
बापू लक्ष्मण चव्हाण व इतर 

५८५ 
देविदास पुंडलिक कोठावदे व इतर 

५८९ - अ 
जिभाऊ शंकर बोरसे 

५८९ - ब/ १ 
हिरुभाई जिभाऊ पवार 

५८९- ब/ २ 
निवृत्ती जिभाऊ पवार व इतर 

५९० 
नंदलाल विठ्ठल खैरनार 

६५४/ १ - अ 
सुनिता नंदुलाल खैरनार 

६५४/ १ - ब 
मधुकर विठ्ठल खैरनार 

६५४/ २ - अ 
चंद्रभागाबाई बाजीराव खैरनार 

६५५/ १ 
सुनंदाबाई मन्साराम खैरनार 

६५५/ २ 
मन्साराम बाजीराव खैरनार 

६५५/ ३ 

१ ७३ 
नंदलाल विठ्ठल खैरनार 

६५४ / १ - अ १ ०५ 
मधुकर विठ्ठल खैरनार 

६५४/ २ - अ 
चंद्रभागाबाई बाजीराव खैरनार 

६५५/ १ 

१ ०० 
सुनंदाबाई मन्साराम खैरनार 

६५५/ २ 

१ ०० 
एकूण . . 

४३ ५२ 


११८ 


११९ 


१२० 


१२१ 


१२२ 


१२३ 


१२४ 


१ ०५ 


१२५ 


१२६ 


४३ ४८ 


० ०४ 


. 


० 


w 


० 


१८५ 


० 


० 


c 
w 


० 


० 


० 


. 


० 


० 


१८७ 


० 


० 


० 


० 


० 


जिल्हा नाशिक , तालुका सटाणा, गाव लखमापूर 
गोरख शंकर चव्हाण व इतर 

१८० 
वाल्मीक तुळशिराम जाधव व इतर 

१८१ 
मंडाबाई रामदास बच्छाव व इतर 
जगन्नाथ राजाराम बच्छाव व इतर 

१८६ 
समाधान राजाराम बच्छाव व इतर 
बुधाजी नारायण खैरनार व इतर 

१८८ 
रमेशचंद्र मेघाजी भगत व इतर 

१८९ / १ 
मंगल रमेश पाटील व इतर- ३ 

१८९ / २ 
नामदेव पाटील 

१८९/ २- ब / २ 
केशरबाई अभिमन निकम 

१९० / १ 
अभिमन निकम व इतर 

१९०/ २ 
महादु हरी गांगुर्डे 

१९१ / १ / १/ १ 
खंडु म्हातारजी गांगुर्डे 

१९१/ १ / १/ २ 
रामचंद्र रंगनाथ गांगुर्डे व इतर 

१९१ / १/ २ 


८ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


# 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


& 


० 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


१३ 


अनुसूची - चालू 

गट नंबर 


अ . क्र . 


शेतकऱ्याचे नाव 


एकूण क्षेत्र 


लागवडीचे क्षेत्र 


पोट खराबा 


हे . आर 


हे . आर 


० 


- 


० 


- 


० 


१९२ 


- 


० 


- 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२५२ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२५८ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


हे . आर 
जिल्हा नाशिक , तालुका सटाणा, गाव लखमापूर - चालू 
मोतीराम नथु भामरे 

१९१/ ३ २ ०० 
नानाजी फुलाजी भामरे 

१९१/ ४ 
महिपत मोतीराम पवार 

१९१/ ५ 
मन्साराम शंकर चव्हाण व इतर 
यमुनाबाई निकम जाधव 

२४४ 
दिलीप निकम जाधव 

२४९ - अ 
त्र्यंबक नारायण खैरनार व इतर 

२४९ - ब 
गंगाधर भिका भील 

२५० 
अमृत तुळशिराम देवरे व इतर 
लक्ष्मण तुकाराम चव्हाण व इतर 
हरी नारायण भदाणे व इतर 

२५५ 
द्रौपदाबाई दौलत अहिरे व इतर 

२५७ 
अधिक बंडु पवार 
अधिक बंडु पवार 
साहेबराव बळीराम देवरे व इतर 
यमुनाबाई बळीराम देवरे 
साहेबराव बळीराम देवरे व इतर 
संजय सिताराम वाघ 

२६३/ १ 
प्रकाश सिताराम वाघ 

२६३/ २ 
राजेंद्र सिताराम वाघ 

२६३/ ३ 
संजय सिताराम वाघ 

२६३/ ४ 
निबा केदा वाघ व इतर 
नामदेव संपत बच्छाव व इतर 

२६५ 
शामराव झिपु सोनवणे व इतर 

२६६ 
रेशमाबाई किसन वाघ 

२६७/ १ 
रेशमाबाई किसन वाघ 

२६७/ २ 
कविता संजय वाघ 

२६८ / १ 
विशाल विश्वासराव पवार व इतर 

२६८ / २ 
एकनाथ गोबा शिंदे 

२६९ 
यशवंत खंडेराव गांगुर्डे 

२७० / १ 
पुंजाबाई यशवंत गांगुर्डे 

२७०/ २ 
मंगलाबाई कारभारी गांगुर्डे 

२७०/ ३ 
कारभारी खंडेराव गांगुर्डे 

२७०/ ४ 
इंदुमती अभिराव पवार 

२७१ / १ 


२६२ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२६४ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 

गट नंबर 


अ. क्र . 


शेतकऱ्याचेनाव 


एकूण क्षेत्र 


लागवडीचे क्षेत्र 


पोट खराबा 


हे . आर 


हे . आर 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२७७ 


० 


० 


२ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२८२ 


० 


० 


० 


२८३ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


हे . आर 
जिल्हा नाशिक , तालुका सटाणा, गाव लखमापूर - चालू 
शितल उमाप्रसाद पवार 

२७१/ २ १ १८ 
प्रविण बळीराम सोनवणे व इतर 

२७२ 
संजय पंढरीनाथ वाघ व इतर 

२७३/ १ 
रमेश भावराव भामरे 

२७३/ २ 
निंबा राजाराम वाघ व इतर 

२७४ 
जिभाऊ मोतीराम निकम 

२७५ 
चैतन्य दिलीप बच्छाव 

२७६ 
प्रविणा दिलीप बच्छाव 
पुष्पाबाई नानाजी दळवी 

२७८ - अ 
वैशाली कैलास बच्छाव 

२७९ 
कैलास काशिनाथ बच्छाव व इतर । 
सुरेश जालंदर भामरे व इतर 

२८० 
अनिल निंबा दळवी व इतर 
संजय पंढरीनाथ वाघ 
संजय पंढरीनाथ वाघ व इतर 
कारभारी रघुनाथ मोटे 

२८४ / १ 
मंगलबाई कृष्णा भामरे 

२८४/ २ 
शोभाबाई तात्याभाऊ खैरनार व इतर 
एकनाथ गौबा शिंदे 

२८६ 
माणिक खंडू पवार , सुनंदा दिलीप पवार 

२८७/ १ 
विरेंद्र विश्वास पवार 

२८७/ २ 
विक्रम कारभारी खैरनार व इतर 

२८८ - अ / १ 
शीला प्रकाश दळवी 

२८८ / २/ १ 
संगिता संजय दळवी 

२८८ - अ/ २/ २ 
केतन प्रकाश दळवी 

२८८ - अ/ ३ 
हर्षल प्रकाश दळवी 

२८८ - अ/ २/ ४ १ ३१ 
संजय काशिनाथ दळवी 

२८८ - अ / २/ ५ 
केतन प्रकाश दळवी 

२८८ - ब 
प्रकाश काशिनाथ दळवी 

२८९ 
विनायक केदा बच्छाव 

२९० 
सरिता निलेश दळवी व इतर 

२९१ 
विश्वास केदा बच्छाव 

२९२/ १ 
बायजाबाई केदा बच्छाव 

२९२/ २ 
अनिल दामु बच्छाव 

२९३/ १/ १ 


० 


० 


० 


२८५ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


. 


० 


० 


. 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


१५ 


अनुसूची - चालू 

गट नंबर 


अ . क्र . 


शेतकऱ्याचेनाव 


एकूण क्षेत्र 


लागवडीचे क्षेत्र 


पोट खराबा 


हे . आर 


हे . आर 


१ ७७ 


३०७ 


. 


३१२ 
३१३ 


हे . आर 
जिल्हा नाशिक , तालुका सटाणा, गाव लखमापूर - चालू 
स्मिता अनिल बच्छाव 

२९३/ १/ २ 
अनिता रमेश बच्छाव 

२९३/ २ 
विजय शंकर बच्छाव 

२९४/ १ 
सचिन शंकर बच्छाव 

२९४/ २ 
विजय शंकर बच्छाव 

२९५/ १ 
सारिका सचिन बच्छाव 

२९५/ २ 
केवळ जिभाऊ निकम, जिभाऊ मना निकम 

३०६ 
सुकदेव मनाजी निकम 
केवळ जिभाऊ निकम 
केवळ जिभाऊ निकम 
केवळ जिभाऊ निकम 

३११ 
केवळ जिभाऊ निकम 
उखुभाई वाल्मीक शिवदे व इतर 
जिभाऊ मनाजी निकम 

३१४ 
नथुविठ्ठल निकम 

३१५ 
एकू भागा झिपा व इतर 

३१६ 
उखुभाई वाल्मीक शिवदे व इतर 

३१७ 
सुकदेव मनाजी निकम 
गंगाधर मनाजी निकम 

३१८ 
हरी नारायण पवार व इतर 

३१९ 
केदाबाई दावल निकम 

३२१/ १ 
आशीष सुकदेव निकम व इतर 

३२१/ २ 
दिलीप लालजी पाटील व इतर 
संजय जिभाऊ निकम 

३२३ 
संजय जिभाऊ निकम 
रमेश जिभाऊ निकम . 

३२४ 
रमेश जिभाऊ निकम 
संजय जिभाऊ निकम 
संजय जिभाऊ निकम 
महादु भिका गांगुर्डे 
संजय जिभाऊ निकम 
भारती संजय निकम 

३३० 
संतोष रामभाऊ अहिरे 

३३१ 
दावल धना निकम 

३३२ - अ 


१०० 


१०१ 


३ 


३२२ 


१०४ 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१०९ 


११ 


१११ 


११२ 
११३ 


६ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 

गट नंबर 


अ. क्र . 


शेतकऱ्याचेनाव 


एकूण क्षेत्र 


लागवडीचे क्षेत्र 


पोट खराबा 


हे . आर 


हे . आर 


११४ 


० 


० 


११५ 


० 


० 


११६ 


० 


० 


سه له 


११७ 


० 


० 


३ 


११८ 


० 


० 


११९ 


० 


० 


१२० 


} 


० 


० 


१२१ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


१२५ 


० 


० 


१२६ 


० 


० 


१२७ 


० 


० 


१२८ 


० 


० 


हे . आर 
जिल्हा नाशिक , तालुका सटाणा, गाव लखमापूर - चालू 
दावल धना निकम 

३३२ - ब 
केदाबाई दावल निकम 

३३३ 
मधुकर नथु निकम व इतर 

३३४ 
आशिश सुकदेव निकम व इतर 
नथु विमल निकम 

३३६ 
नथुविमल निकम 

३३७ 
आशिश सुकदेव अ. पा . क . 

३३८ / १ 
आई जिजाबाई सुकदेव निकम . 
आशिश सुकदेव निकम व इतर 

३३८ / २ 
आशिश सुकदेव निकम 

३३९ 
नथुविमल निकम 

३४० 
अशोक जगन्नाथ बच्छाव व इतर 

३४१ / १ 
अशोक जगन्नाथ बच्छाव व इतर 

३४१/ २ 
जगन्नाथ भागा दळवी 

३४२ /१ 
प्रकाश बनाजी देवरे 

३४२/ २ 
प्रकाश बनाजी देवरे 

३४२/ ३ 
बाळासाहेब पुंडलिक पवार 

३४३ 
संपत केदा बच्छाव 

३४४ 
पंडीत म्हातारजी दळवी 
संपत केदा बच्छाव 

३४६ / १ 
विजया सुरेश पाटील 

३४६/ ३ 
वैभव सुनिल बच्छाव 

३४६ - अ 
संतोष कृष्णा धामणे 

३४७- ब 
वैभव सुनिल बच्छाव 

३४७ - क 
संपत केदा बच्छाव 

३४९ - ब 
अरुण संपत बच्छाव 

३४९ - अ 
संजय संपत बच्छाव व इतर 

३५० 
लोटन दौलत भामरे 

३५१ / १ 
गणेश दौलत भामरे 

३५१/ २ 
बापू दौलत भामरे 

३५१/ ३ 
अनिल दौलत भामरे 

३५१/ ४ 
विजया सुरेश पाटील 

३५२ 
कमलाबाई अरुण बच्छाव 

३४६/ २ 
विजया सुरेश पाटील 

३५३/ १ 


० 


० 


० 


130 


० 


० 


० 


३४५ 


० 


० 


१33 


० 


० 


१३४ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


१३७ 


० 


० 


१३८ 


० 


० 


० 


० 


१४० 


० 


० 


१४१ 


० 


० 


१४२ 


० 


० 


० 


० 


१४३ 
१४४ 
१४५ 


० 


० 


० 


० 


१४६ 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८, शके १९३९ 


१७ 


अनुसूची - चालू 

गट नंबर 


अ . क्र . 


शेतकऱ्याचे नाव 


एकूण क्षेत्र 


लागवडीचे क्षेत्र 


पोट खराबा 


हे . आर 


हे . आर 


१४७ 


० 


० 


१४८ 


T 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


१४९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 


० 


० 


० 


० 


० 


१५६ 


० 


० 


० 


० 


१५७ 
१५८ 


। 


० 


० 


१५९ 


० 


३६४ 


० 


हे . आर 
जिल्हा नाशिक , तालुका सटाणा, गाव लखमापूर - चालू 
विजया सुरेश पाटील 

३५३/ २ 
अनिल निंबा दळवी व इतर 

३५४ 
अनिल निंबा दळवी 

३५६ 
विजया सुरेश पाटील 

३५७ 
निंबा दगा दळवी 

३५८ 
ज्ञानदेव पंडीत दळवी 

३५९ - अ 
ज्ञानदेव पंडीत दळवी 

३५९ - ब 
केदा नामदेव दळवी व इतर 

३६० 
एकु निबा दगा दळवी 

३६१ 
ज्योती जितेंद्र दळवी 

३६२/ १ 
अश्विनी राजेंद्र दळवी 

३६२/ २ 
अर्जुन लक्ष्मण बच्छाव 

३६३ 
वैशाली सुनिल दळवी . 
भिका मोतीराम बच्छाव 
नानाजी मोतीराम बच्छाव 
गोकुळ निंबा दळवी 
पंडीत जीवन पा . 

३६६ 
संदीप परशराम निकम 

३६७ / १ 
प्रदीप परशराम निकम 

३७१/ २ 
गोकुळ निंबा दळवी 

३६८ 
रविंद्र महादू पवार 
अनिल महादू पवार व इतर 

३७० 
वंदना रमेश निकम 

३७१ 
बाळासाहेब पुंडलिक पवार 

३७२ 
दौलत मन्साराम बच्छाव 

३७३ 
कळाबाई बाळासाहेब पवार 

३७४ 
कळाबाई बाळासाहेब पवार 

३७५ 
यमुनाबाई किसन अहिरे व इतर 

३७६ 
बाळासाहेब पुंडलिक पवार व इतर 

३७७ 
परशराम मनाजी निकम व इतर 

३७८ 
शक्ती रघुनाथ दळवी 

३७९ 
एकूण .. १७९ ३३ 


० 


१६० 


३६५ 


० 


० 


० 


० 


० 


१६२ 


० 


० 


० 


० 


३६९ 


० 


० 


० 


० 


६ 


३ 


१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 
१७१ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


१७२ 


० 


० 


० 


१७३ 


१७४ 


० 


० ४५ 
० ४८ 
१ ८६ 


० 


१७५ 


० 


०० 


१६९ ८ 


९ ५४ 


दिलीप विश्वनाथ मुसळे , 

कार्यकारी अभियंता , 
गिरणा नदी खोरे प्रकल्प विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २४ ऑगस्ट २०१७ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 


संगमनेर नगरपरिषद , संगमनेर 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये 


क्रमांक संनपा/बांध- १४ / ४१०९ / २०१७. - अध्यक्षा, संगमनेर नगरपरिषद , संगमनेर यांजकडून संगमनेर शहराची दुसरी सुधारित विकास 
योजना, महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ११०४/ ५५४/ प्र. क्र . ६९ / ०५/ नवि -९, दिनांक २२ नोव्हेंबर २००६ 
नुसार मंजूर केलेली आहे. 


आता, प्रस्तुत मंजूर दुसऱ्या सुधारित शहर विकास योजनेत संगमनेर नगरपरिषदेने दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वसाधारण सभेने मंजूर 
केलेला ठराव क्रमांक ८, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये 
खालीलप्रमाणे गौण फेरबदल करणेचे ठरविले आहे . 


परिशिष्ट - अ 


मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 


प्रस्तावित गौण फेरबदल 


शहर विकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक २९ 
अभंगमळा सर्व्हे नंबर ७० ( जुना सर्व्हे नंबर ५० - अ/ १) पैकी 
व सर्व्हे नंबर ८० ( जुना सर्व्हे नंबर ५१ ) पैकी मधील १.०१० 
हेक्टर क्षेत्र खाजगी मालकीची जमीन “ नेहरू गार्डन विस्तारासाठी 
( Extension to Nehru Garden)” या प्रयोजनासाठी 
आरक्षित आहे . 


शहर विकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक २९ 
अभंगमळा सर्व्हे नंबर ७० ( जुना सर्व्हे नंबर ५० - अ/ १) पैकी 
व सर्व्हे नंबर ८० ( जुना सर्व्हे नंबर ५१) पैकी मधील १.०१० 
हेक्टर क्षेत्र खाजगी मालकीची जमीन “ नेहरू गार्डन विस्तारासाठी 
( Extension to Nehru Garden) ” या प्रयोजनासाठी आरक्षित 
असलेले क्षेत्र वगळून “रहिवास विभागात ” समाविष्ट करणे . 


वरील गौण फेरबदल दर्शविणारे भाग नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ संगमनेर नगरपरिषदेचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत खुले ठेवण्यात 
आलेले आहेत . 


प्रस्तुत गौण फेरबदलाचे बाबतीत कोणाच्या काही सूचना / हरकती असतील, तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याचे आत नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर केल्यास , नगरपरिषद सदरचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी सादर 
करण्यापूर्वी विचार करील. मुदतीनंतर आलेल्या सूचना / हरकतींचा विचार केला जाणार नाही . 


अंजली सुधीर तांबे , 

अध्यक्षा, 
संगमनेर नगरपरिषद, संगमनेर, 

जिल्हा अहमदनगर . 


संगमनेर, १० नोव्हेंबर २०१७ . 


SANGAMNER MUNICIPAL COUNCIL , SANGAMNER 
Under Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . SMC /PWD / 14 /4109/2017 .- From the President, Sangamner MunicipalCouncil, Sangamner the 
Second Revised Development Plan of Sangamner has been sanctioned by the Urban Development 
Department , Government of Maharashtra vide it s Notification No . TPS - 1104 / 554 / CR- 69 / 05 ( A )/ UD- 9 , 
dated 22nd November 2006 . 


Now , the Sangamner Municipal Council has proposed following minor modification in the said 
Development Plan under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as resolved 
vide it s Council Resolution No . 8 , dated 16th August 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


१९ 


Appendix - A 


Existing Proposal in Sanctioned 

Development Plan 


Proposed Minor Modification 


The land in S . No. 70 (Old S . No. 50 - A / 1) Part The land in S . No. 70 (Old S . No. 50 - A /1 ) Part 
and S . No. 80 (Old S . No. 51) Part area 1 .010 

and S . No. 80 (Old S . No. 51) Part area 1 .010 
hectare is shown as Site No. 29 - " Extension 

hectare is shown as Site No. 29 - " Extension 
to Nehru Garden " in the Development Plan . 

to Nehru Garden in the DevelopmentPlan 
to be deleted and included into Residential 

Zone" . 
The Part Plan showing aforesaid proposed minor modification , is kept open for inspection for the 
public during the office hours on any working day in the office of SangamnerMunicipalCouncil. 

Those who have suggestions / objections if any on the proposals of aforesaid minor modification may 
submit them to Municipal Council in writing within one month from the date of publication of this notice in 
Maharashtra GovernmentGazette and will be considered by the Council before submitting the proposed 
Modification to Government for sanction . Suggestions / Objections received after the time limit will not be 
considered . 

ANJALI SUDHIR TAMBE , 

President , 

Sangamner Municipal Council, Sangamner, 
Sangamner, 10th November 2017 . 

district Ahmednagar. 


अध्यक्ष, नगरपरिषद यांजकडून 


धरणगाव नगरपरिषद , धरणगाव 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार विकास योजना, धरणगावमध्ये करावयाचा फेरबदल 

क्रमांक ६०६/ २०१७. - ज्याअर्थी, धरणगाव शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना, शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ३५०३ / २२५३/ 
प्र. क्र . ८५/ ०५/ नवि - ९ , दिनांक २७ ऑक्टोबर २००५ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १२ डिसेंबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे आणि 
वगळलेल्या भागाची विकास योजना, शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ३५०३/ २२५३ / प्र. क्र . ८५/०५ / नवि -९ , दिनांक १८ ऑगस्ट २००६ अन्वये 
मंजूर झाली असून दिनांक ३ ऑक्टोबर २००६ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, धरणगाव पालिकेने सर्वसाधारण सभा, ठराव क्रमांक १७९ , दिनांक ३ जुलै २०१७ अन्वये उक्त मंजूर विकास योजना 
आराखड्यातील सिटी सर्व्हे नंबर ५२९३, ५२९४ ही जागा धरणगाव विकास योजना आराखड्यात “ प्ले ग्राउंड ” म्हणून दर्शविली आहे . त्याऐवजी 
सदर जागा “ शॉपींग सेंटर ” म्हणून दर्शविणेस मंजूर विकास योजनेच्या नकाशात फेरबदल करण्यास मान्यता दिलेली आहे ; 

त्याअर्थी, या नोटिशीद्वारे सर्व संबंधितांना असे सूचित करण्यात येते की, ही नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
तीस ( ३०) दिवसांच्या आत , धरणगाव येथील सिटी सर्व्हे नंबर ५२९३, ५२९४ ही जागा धरणगाव विकास योजना आराखड्यात “ प्ले ग्राउंड ” म्हणून 
दर्शविली आहे. त्याऐवजी सदर जागा “ शॉपिंग सेंटर ” म्हणून दर्शविणेस मंजूर विकास योजनेच्या नकाशात फेरबदल करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 
याबाबत नागरिकांच्या हरकती / सूचना असतील , अशा लेखी सूचना व हरकती लेखी स्वरूपात मा . अध्यक्ष, धरणगाव नगरपालिका, धरणगाव यांच्या 
नावाने विहित नमुन्यात सादर कराव्यात . मुदतीनंतर आलेल्या सूचना व हरकतींचा विचार केला जाणार नाही . 

___ कसबे धरणगाव येथील सिटी सर्व्हे नंबर ५२९३, ५२९४ ही जागा धरणगाव विकास योजना आराखड्यात “ प्ले ग्राउंड ” ऐवजी सदर जागा 
" शॉपिंग सेंटर ” या प्रयोजनासाठी फेरबदल करावयाचा आहे. त्यासंबंधीविकास भाग नकाशा मसुदा नगरपालिकेच्या कार्यालयीन नोटिस बोर्डावर 
कामकाजाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ लावलेला आहे. 


सलीम अब्बामिया पटेल , 

अध्यक्ष , 
धरणगाव नगरपरिषद , धरणगाव , 

जिल्हा जळगाव . 


धरणगाव , १८ ऑक्टोबर २०१७ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


DHARANGAON MUNICIPAL COUNCIL , DHARANGAON 


Notification to Sanctioned Development Plan under Section 37 of Maharashtra Regionaland Town Planning 

Act, 1966 


No. 606 /2017 .- Whereas, the Second Revised Development Plan of Dharangaon has been sanctioned 
by Government of Maharashtra Notification No . TPS- 3503 /2253/ CR -85 ( A )/2005 /UD - 9, dated 27th October 
2005 and has come into force with effect from 12th December 2005 and excluded part of Second Revised 
Development Plan of Dharangaon has been sanctioned by Government Notification , No. TPS -3503 /2253/ 
PK -85 /2005 /UD - 9 , dated 18th August 2006 has come into force with effect from 3rd October 2006 ; 


and whereas, the Second Revised Development Plan of Dharangaon , the land bearing C . T.S . 
No. 5293, 5294 belong to Municipal Council, Dharangaon and shows reserved for “ Playground "; 


and whereas, the Municipal Council, Dharanagaon has resolved under General Body Resolution 
No. 179, dated 3rd July 2017 to include the Development Plan of Dharangaon in respect of land bearing 
C .T. S . No .5293, 5294 belong to Municipal Council, Dharangaon and shows reserved for “ Playground ”. It 
is proposed to change the use of the said land as " Shopping Centre”. 


Now therefore , Suggestions / Objections will be received , if any, to change in Development Plan of 
Dharangaon in respect of the land bearing C . T. S .No. 5293 , 5294 belong to Municipal Council, Dharangaon 
and shown reserved for “ Playground ”. It is proposed to change the use of said land as " Shopping Centre" 
General Public in writing within a Thirty ( 30 ) day from the date of Publication of this notice in Maharashtra 
GovernmentGazatte, Suggestion and Objection shall be addressed to the President, Municipal Council, 
Dharangaon . Suggestions /Objections received within the stipulated period shall only be considered . 


Sanctioned Development Plan in respect of the land bearing C . T. S . No. 5293 , 5294 belong to Municipal 
Council Dharangaon and shown reserved for “ Playground ” which is proposed to change the use of said 
land for “ Shopping Centre ” has been put up on the Notice Board of the Municipal Council s Office for the 
information of GeneralPublic on working days during office hours. 


SALIM AABAMIYA PATEL , 

President, 
Dharangaon Municipal Council, Dharangaon , 

district Jalgaon . 


Dharangaon , 18th October 2017 . 


नगराध्यक्षा, नगरपंचायत यांजकडून 
साक्री नगरपंचायत , साक्री 

परिशिष्ट - अ 
जाहीर सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये साक्री शहराची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा 


क्रमांक सानपं / वियो - ३५९ / २०१७. - शासनाचे नगरविकास विभागाने निर्णय क्रमांक एमसीओ- २०१३/प्र. क्र . ८४ / भाग -१/ नवि - १४ , दिनांक १ मार्च 
२०१४ अन्वये साक्री नगरपंचायत अस्तित्वात आलेली आहे. सबब , नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नगरपंचायत क्षेत्राचा सुसंबद्ध विकास करणेसाठी विकास 
योजना तयार करणे आवश्यक असल्याने, साक्री नगरपंचायतीने तिच्या सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक २, दिनांक १५ जून २०१७ अन्वये सदरहू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


२१ 


नगरपंचायतीच्या क्षेत्राधिकारातील संपूर्ण प्रदेशासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (१) अन्वये साक्री 
शहराची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केलेला आहे. 


साक्री नगरपंचायतीच्या क्षेत्राखालील येणाऱ्या व ज्यासाठी विकास योजना करावयाची त्या क्षेत्राच्या नकाशावर ज्यावर अध्यक्षा, मुख्याधिकारी, 
नगरपंचायत , साक्री यांची सही व दिनांक आहे, असा नकाशा साक्री नगरपंचायतीच्या कार्यालयात कामकाजाचे दिवसांत कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३ (२) अन्वये नागरिकांना पाहण्यासाठी खुला ठेवण्यात आलेला आहे. 

ज्या नागरिकांच्या नियोजित विकास योजने संबंधित काही सूचना अगर हरकती असतील त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिध्द होईल त्या तारखेपासून ६० ( साठ ) दिवसांच्या आत त्यांच्या सूचना अगर हरकती, साक्री नगरपंचायतीकडे लेखी स्वरूपात सादर करण्यात 
याव्यात. म्हणजे साक्री नगरपंचायत विकास योजनेची फेरतपासणी करताना त्यांचा योग्य तो विचार करील . 


सोनल सुमित नागरे , 

नगराध्यक्षा, 
साक्री नगरपंचायत , साक्री , 

जिल्हा धुळे. 


साक्री, २१ नोव्हेंबर २०१७. 


SAKRI NAGARPANCHAYAT, SAKRI 


Appendix ‘ A ’ Notification 


As per Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Development Plan of Sakri 


क्रमांक सानप/वियो- ३५९ / २०१७. - Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it s 
Resolution No. MCO -2013 /CR - 84 /Navi- 14 , dated 1st March 2014 constituted Sakri Nagarpanchayat to 
have planned development, it is necessary to prepare the Development Plan for the area of newly constituted 
Municipal. 


Hence , the Sakri Nagarpanchayat by its Resolution No . 2 , dated 15th June 2017 has declared its 
intention to prepare Development Plan of Sakri as per provision of Section 23 (1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 for the area within its jurisdiction . 


A copy of plan which is signed and dated by the President, Chief Officer , Sakri Nagarpanchayat, 
showing the area of which Development Plan is to be prepared is kept open for inspection by the public on 
all working days during office hours at the office of the Sakri Nagarpanchayat as required under Section 23 
( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


Suggestions or objections, if any which should be communicated in writing within 60 days from the 
date of publication of the Municipal intention in the Maharashtra Government Gazette shall be considered 
by the SakriNagarpanchayat,while preparing the Development Plan . 


SONAL SUMIT NAGARE , 

President , 
Sakri Nagarpanchayat Sakri, 

district Dhule . 


Sakri , 21st November 2017 . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८, शके १९३९ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : (१ ) मा . पोलीस अधीक्षक , धुळेयांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधक आदेश/३७५६/ २०१७, दिनांक २ ऑक्टोबर 

२०१७ . 
( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) . 


आदेश 


वरील कलम ३७ (१) ( ३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( ३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी, अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या 
जमावास सदर निबंध लागू नाहीत . 

सदरचा आदेश हा दनांक ८ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे ००. ०१ 
वाजेपासून ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे २३ . ५० वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे . 

डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 
धुळे, ४ ऑक्टोबर २०१७. 


क्रमांक ड /कक्ष-३/ एमएजी -२ / कावि - १३७७/ २०१७. - ज्याअर्थी, 
उपोद्घातात नमूद अ . क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी धुळे 
जिल्ह्यात १०२ ग्रामपंचायतींचे दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मतदान 
व दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक 
काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. तरी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी 
मदत व्हावी म्हणून दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे ०० .०१ वाजेपासून 
ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे २३ . ५० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ ( १) (३ ) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी होणेस विनंती केलेली आहे . 

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे , मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून, धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 
( अ) सोटे , तलवारी, बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 
___ पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, साधने 

इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( फ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी । 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली , सभा ; 


वाचले : ( १ ) मा . पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधक आदेश/ ४०६२ / २०१७, दिनांक ३ नोव्हेंबर 

२०१७. 
( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) (३). 


आदेश 


क्रमांक ड/ कक्ष -३/ एमएजी -२/ कावि -१४४१/ २०१७. - ज्याअर्थी, 
उपोद्घातात नमूद अ. क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी दिनांक 
६ नोव्हेंबर २०१७ ते १२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दरम्यान शेतकरी 
सुकाणु समितीच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संपूर्ण 
राज्यात तसेच जिल्ह्यात आंदोलने करण्यात येणार आहेत व दिनांक 
१६ व १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मुस्लिम धर्मियांचा तबलीगी इज्तेमा धुळे 
शहरातील वडजाई रोड जवळील शाहजंग येथे आयोजित करण्यात 
आला आहे. सदर इज्तेमास सुमारे १८ , ००० ते २० ,००० हजार जनसमुदाय 
उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. तसेच दिनांक १ डिसेंबर २०१७ 
रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या पद्मावती या चित्रपटास राजपूत समाजाकडून 
विरोध होत असून आंदोलने होत आहेत. तसेच धुळे शहर व जिल्ह्यात 
यापूर्वी झालेल्या जातीय दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर एखाद्या किरकोळ 
कारणावरून धुळे शहरात व जिल्ह्यात कायदा व सुवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याअनुषंगाने धुळे जिल्ह्यातील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


२३ 


कायदा व सुव्यवस्थेचा परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ चे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक २० नोव्हेंबर 
२०१७ चे २३. ५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा , 
कलम ३७ (१) (३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होणेस विनंती केलेली 
आहे. 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून, धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 
( अ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 

इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( फ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


( ग) सभा घेण्यास , मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली , सभा ; 
वरील कलम ३७ (१) (३ ) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या 
जमावास सदर निर्बंध लागू नाहीत . 

सदरचा आदेश हा दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ चे ०० . ०१ वाजेपासून 
ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ चे २३ . ५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात 
अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे . 

डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 
धुळे, ३ नोव्हेंबर २०१७. 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
काखान्याचे नाव : दि संजीवनी (टाकळी) सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, सहजानंदनगर , तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर 
संपूर्ण पत्ता ___ : मुक्काम सहजानंदनगर , पोस्ट शिंगणापूर , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर 
नोंदणी क्रमांक व दिनांक : जी - २८३/ १९६० , दिनांक २८ ऑक्टोबर १९६० 


ज्ञापन 


क्रमांक प्राससं /नियमन / संजीवनी ससाका / पोनिदु/मंजुरी- ९१६ / सन २०१७.-- दि संजीवनी ( टाकळी) सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , 
सहजानंदनगर , तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या कारखान्याच्या दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील 
संमत ठराव क्रमांक १२ नुसार मी , संगिता रविंद्र डोंगरे , प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १३ (२) व १५ , तसेच त्याखालील नियम , १९६१ चे नियम १२ व १४ अन्वये प्राप्त अधिकारांनुसार 
खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 
उपविधी क्रमांक 

आदेश 
उपविधी क्रमांक १ 

सोबतच्या पुरवणी क्रमांक ४ नुसार मंजूर 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८, शके १९३९ 


पुरवणी क्रमांक ४ 
अधिमंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा , दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ 

दुरुस्तीनंतर होणारा पोट -नियम 


दुरुस्ती पोट -नियम क्रमांक 


प्रास्ताविक : या संस्थेचे नाव “ सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , 
मंजूर 

असे असून तिचा नोंदविलेला पत्ता - सहजानंदनगर , पोस्ट शिंगणापूर , तालुका कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर असा आहे. पत्त्यात होणारा बदल मा . साखर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना असा बदल झाल्यापासून १४ दिवसांचे आत कळविण्यात येईल . 
कारखान्याच्या दप्तरी असलेल्या उपविधीधारिकेस हे ज्ञापन जोडून ठेवण्यात येत आहे. 

संगिता रविंद्र डोंगरे, 
प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) तथा 

सहनिबंधक, सहकारी संस्था , 
अहमदनगर , १४ नोव्हेंबर २०१७. 

अहमदनगर . 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झाली आहे . 

बुधवार , नोव्हेंबर १५, २०१७ / कार्तिक २४ , शके १९३९ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कक्ष - ३/ ५/ २०१७/ ३३/ १४० / ८०४/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई , शासन निर्णय 
क्रमांक प्राफेब/ २०१० - ( तलाठी)/प्र . क्र . ११२/ ( भाग -३ )/ म- १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या 
अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३, १६५ नवीन वाढीव तलाठी सझे व ६ तलाठी सजांचे १ महसूल 
मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे सदर वाढीव महसूल मंडळांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यतादिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ २६४५० / जा . क्र . ३९२८६, दिनांक २१ जून २०१७ 
अन्वये नाशिक जिल्ह्यासाठी २९ नव्याने निर्माण होणाऱ्या महसूल मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक मशा/ कक्ष - ३/ ५/ २०१७/३३/१४० / २०६, दिनांक ९ जून २०१७ अन्वये 
महसूल मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी उपविभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्यांचेकडून नाशिक 
जिल्ह्यातील उपविभागनिहाय होणाऱ्या महसूल मंडळाची पुनर्रचना / नवीन मंडळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नाशिक, निफाड, मालेगाव , कळवण, बागलाण, चांदवड, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर , दिंडोरी, येवला यांनी 
तालुक्यांतील महसूल मंडळाची पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ (२ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , 
राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी, नाशिक जिल्हा याद्वारे अधिसूचनेचा मसुदा कलम ४, पोट- कलम (२) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम 
होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करीत आहे. प्रपत्र अ नाशिक जिल्हा हे दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पावेतो 
कार्यालयीन वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक (महसूल शाखा) येथे व जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार कार्यालयांत पाहण्यासाठी उपलब्ध असेल . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीस हरकत किंवा सूचना करावयाची झाल्यास, दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पूर्वी( सुटीचे दिवस वगळून ) 
जिल्ह्यातील सर्व संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालय येथे कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरूपात दाखल कराव्यात . दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ 
नंतर वरील नमूद कार्यालयाकडे आलेल्या हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम (२ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम ( ४) अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी , राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक या प्रस्तावास पूर्वप्रसिद्धी दिल्यानंतर सोबतच्या प्रपत्र - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक , निफाड , 
मालेगाव, कळवण, बागलाण, चांदवड, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर , दिंडोरी, येवला उपविभागातील नाशिक , निफाड , सिन्नर, मालेगाव , कळवण, सुरगाणा, 
बागलाण, चांदवड, देवळा, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर , दिंडोरी, पेठ , येवला, नांदगाव तालुक्यांतील महसूल मंडळाची पुनर्रचना / नवीन मंडळाची निर्मिती 
करीत आहे. पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव व मुख्यालय आणि त्यातील समाविष्ट सझे अनुसूची - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


२५ 


प्रपत्र - अ 


नाशिक जिल्हा 
(जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांचेकडील आदेश क्रमांक मशा/कक्ष/ ३/ ५/२०१७/ ३३ / १४०/८०४, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ ) 
पूर्वीचे महसूल त्या मंडळात समाविष्ट 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट 
मंडळाचे नाव असलेले सझे 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय असलेले सझे 


तालुका नाशिक 


१ . नाशिक 


१. नाशिक 


२ . देवळाली 


नाशिक १ (पंचवटी) 
नाशिक २ ( तपोवन) 
नाशिक ३ ( शहर) 
नाशिक ४ ( इंदिरानगर) 
नाशिक ५ (सिडको) 
देवळाली १ 
देवळाली २ 
विहितगाव 
दसक 


२ . देवळाली 


पंचक 


नाशिक 
वडाळा 
आगरटाकळी 
दसक 
देवळाली 
विहितगाव 
संसारी 
भगुर 
लहवित 
दोनवाडे 
माडसांगवी 
ओढा 
नांदुर दसक 
पिंप्री सैय्यद 
आडगाव 
लाखलगाव 
मखमलाबाद 
जलालपूर 
गंगापूर 
म्हसरूळ 


३. माडसांगवी 


३. माडसांगवी 


४ . मखमलाबाद 


४ . मखमलाबाद 


मुगसरे 


५. शिंदे 


५ . शिंदे 


आगरटाकळी 
माडसांगवी 
आडगाव १ 
आडगाव २ 
पिंप्री सैय्यद 

ओढा 
नांदुरदसक 
लाखलगाव 
मखमलाबाद १ 
मखमलाबाद २ 
म्हसरूळ 
मुंगसरे 
जलालपूर 
शिंदे 
पळसे 
जाखोरी 
सामनगाव 
एकलहरे 
चेहेडी बु . 
पाथर्डी १ 
पाथर्डी २ 
चुंचाळे 
वडाळा 
अंबड 
पिंपळगाव खांब 
गौळाणे 
सातपूर 


शिंदे 
पळसे 
जाखोरी 
सामनगाव 
एकलहरे 
नानेगाव 
पाथर्डी 
वडनेर दुमाला 
पिंपळगाव ( खांब ) 
विल्होळी 
पिपळद ( ना . ) 
सातपूर 
अंबड 
पिंपळगाव बहुला 
महिरावणी 
जातेगाव 


६. पाथर्डी 


६ . पाथर्डी 


७ . सातपूर 


७. सातपूर 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका नाशिक - चालू 


८ . गिरणारे 


गिरणारे 
देवरगाव 
गंगाम्हाळुगी 
वाडगाव 
शिवणगाव 


८ . गिरणारे 


गंगापूर 
आनंदवल्ली 
गोवर्धन 
पिंपळगाव ( ब) 
कामठवाडे 
गिरणारे 
वाडगाव 
देवरगाव 
गंगाम्हाळुगी 
ओझरखेड 
महिरावणी 
विल्होळी 
पिंपळद ( ना ) 
जातेगाव 
बेळगावढगा 
गणेशगाव ( ना ) 


९ . महिरावणी 


१०. भगुर 


भगुर 


दोनवाडे 
लहवित 
बेलतगव्हाण 
संसारी 
नाणेगाव 


तालुका निफाड 


१ . निफाड 


१ . निफाड 


निफाड 
पिंप्री 
पिंपळस 
कोठुरे 
जळगाव 
शिवरे 
नैताळे 
चांदोरी 
नारायणगाव 
चितेगाव 
वहेदारणा 
मौजे सुकेणे 
ओणे 


निफाड 
पिंप्री 
पिंपळस 
जळगाव 
कोठुरे 
शिवरे 
नैताळे 
चांदोरी 
नागापूर 
नारायणगाव 
चितेगाव 
वहेदारणा 
मौजे सुकेणे 


२ . चांदोरी 


२. चांदोरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८, शके १९३९ 


२७ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका निफाड – चालू 


३ . रानवड 


३. रानवड 


रानवड 
पालखेड 
सावरगाव 
नांदुर्डी 
वनसगाव 
दावचवाडी 


४ . लासलगाव 


उगाव 


४ . लासलगाव 


लासलगाव 
विंचुर 
टाकळी विंचुर 
निमगाव वाकडा 
गोंदेगाव 


५. पिंपळगाव ब . 


खडकमाळेगाव 


५ . पिंपळगाव ब . 


पिंपळगाव ब . 


रानवड 
पंचकेश्वर 
सावरगाव 
नांदुर्डी 
उगाव 
लासलगाव 
पिंपळगाव नजीक 
निमगाव वाकडा 
टाकळी विंचूर 
खडकमाळेगाव 
वनसगाव 
पिंपळगाव ब. निफाड रोड 
रानमळा परिसर. 
पिंपळगाव ब . एम . आय. डी . सी . 
वणी रोड परिसर. 
पिंपळगाव ब. चिंचखेड रोड , 
उंबरखेड रोड , 
शिवाजीनगर परिसर . 
उंबरखेड 
मुखेड 
कोकणगाव 
सायखेडा 
रामनगर 
तळवाडे 
करंजगाव 
चाटोरी 
औरंगपूर 
पिंपळगाव निपाणी 
देवगाव 
वाकद 
कानळद 
खेडलेझुंगे 
भरवस 
ओझर गावठाण व राष्ट्रीय 
महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग 
क्रमांक ३ ची पूर्व बाजू. 
ओझर टाऊनशिप 


आहेरगाव 
मुखेड 
शिरवाडेवणी 
कारसुळ 
उंबरखेड 
सायखेडा 
रामनगर 
तळवाडे 
करंजगाव 
चाटोरी 


६. सायखेडा 


६ . सायखेडा 


औरंगपूर 


७. देवगाव 


७ . देवगाव 


देवगाव 
धारणगाव वीर 
वाकद 
डोंगरगाव 


कानळद 


८ . ओझर 


भरवस 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका निफाड - चालू 


८ . ओझर 


९. नांदुरमध्यमेश्वर 


९ . नांदुरमध्यमेश्वर 


ओझर 
कोकणगाव 
शिरसगाव 
थेरगाव 
कसबे सुकेणे 
नांदुरमध्यमेश्वर 
गाजरवाडी 
तामसवाडी 
खानगावथडी 
म्हाळसाकोरे 
खेडलेझुंगे 


शिरसगाव 
थेरगाव 
कसबे सुकेणे 
ओणे 
नांदुरमध्यमेश्वर 
गाजरवाडी 
तामसवाडी 
खानगावथडी 
म्हाळसाकोरे 
पालखेड 
शिरवाडेवणी 
कारसुळ 
दाचचवाडी 
आहेरगाव 


१० . पालखेड 


११. विंचूर 


विंचूर 


विष्णूनगर 
गोंदेगाव 
धारणगाव वीर 
डोंगरगाव 


तालुका सिन्नर 


१ . पांढुर्ली 


पांढुर्ली 


१ . पांढुर्ली 


शिवडे 


आगासखिंड 
चिंचोली 
पास्ते 
हरसुले 
सोनांबे 


२ . सोनांबे 


२. डुबेरे 


डुबेरे 


मनेगाव 
आशापूर 
ठाणगाव 
वडगाव-सिन्नर 


पांदुर्ली 
घोरवड 
शिवडे 
आगासखिंड 
चिंचोली 
मोहू 
सोनांबे 
कोनांबे 
हरसुले 
पास्ते 
वडगाव-सिन्नर 
जामगाव 
नायगाव 
ब्राह्मणवाडे 
जायगाव 
पाटपिंप्री 
बारागाव -पिंप्री 
माळेगाव 


३. देवपूर 


देवपूर 


३ . नायगाव 


वडांगळी 
किर्तीगळी 
खोपडी बु. 
निमगाव सिन्नर 
के. पा . नगर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८, शके १९३९ 


२९ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका सिन्नर - चालू 


४ . सिन्नर 


४. डुबेरे 


सिन्नर 
नायगाव 
जायगाव 
दातली 
मुसळगाव 
बारागाव पिंप्री 
नांदुरशिंगोटे 
कणकोरी 


५. नांदुरशिंगोटे 


५. गोंदे 


दापूर 


६ . वावी 


६ . नांदुरशिंगोटे 


चास 
चापडगाव 
वावी 
कहांडळवाडी 
सायाळे 
पांगरी बु . 
महळ बु. 
शहा 
पंचाळे 
सोमठाणे 
दहीवाडी 
पाथरे बु . 


डुबेरे 
मनेगाव 
पाटोळे 
ठाणगाव 
आशापूर 
हिवरे 
गोंदे 
दापूर 
शिवाजीनगर 
चापडगाव 
सोनेवाडी 
दातली 
नांदुरशिंगोटे 
दोडी बु . 
कणेकोरी 
निहाळे 
चास 
वावी 
महळ बु. 
सायाळे 
महळ खु . 
कहांडळवाडी 
मिरगाव 
शहा 
भरतपूर 
रामपूर 
दहीवाडी 
पाथरे बु. 
पाथरे खु . 


७ . शहा 


७. वावी 


८ . शहा 


९ . देवपूर 


देवपूर 


धारणगाव 
निमगाव - देवपूर 
निमगाव-सिन्नर 
गुळवंच 
खोपडी बु . 
वडांगळी 
किर्तीगळी 
के . पा . नगर 
सोमठाणे 
मेंढी 


१० . वडांगळी 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका सिन्नर – चालू 


११. सिन्नर 


सिन्नर १ शिवाजीनगर 
सिन्नर २ भैरवनाथनगर 
सिन्नर ३ विजयनगर 
सिन्नर ४ दक्षिण 
मुसळगाव 
कुंदेवाडी मजरे 
पांगरी बु . 
फुलेनगर 
पंचाळे 
पिंपळगाव 
खंबाळे 


१२. पांगरी बु. 


तालुका मालेगाव 

१ . मालेगाव 


१ . मालेगाव 


२. दाभाडी 


मालेगाव 
संगमेश्वर 
मालेगाव कॅम्प 
दाभाडी 
पिंपळगाव 
आघार बु. 
तळवाडे 
रावळगाव 
अजंग 
सौंदाणे 
पाटणे ( अतिरिक्त ) 


२. दाभाडी 


३. सौंदाणे 


वाके 


३ . अजंग 


मालेगाव 
संगमेश्वर 
मालधे 
मालेगाव कॅम्प 
सोयगाव 
दाभाडी 
पिंपळगाव 
आघार बु . 
ढवळेश्वर 
तळवाडे 
पाटणे 
अजंग 
निळगव्हाण 
रावळगाव 
वडेल 
वजिरखेडे 
सातमाने 
सौदाणे 
वाके 
नांदगाव बु . 
आघार खु . 
टाकळी 
मुंगसे 
कौळाणे नि . 
वहाणे 
सोनज 


आघार खु. 
टाकळी 
मुंगसे 
कौळाणे नि . 
सोनज 
शिरसोंडी 
सावकारवाडी 
जळगाव नि . 


४ . कौळाणे नि . 


४ . सौंदाणे 


मेहुणे 


५. निमगाव 


५ . कौळाणे नि . 


निमगाव 
निंबायती 
अजंदे बु . 
गिलाणे 
मळगाव 
साकुरी नि . 


मेहुणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


३१ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


२ 


तालुका मालेगाव - चालू 


६ . कळवाडी 


चंदनपुरी 
येसगाव बु. 
जळगाव नि . 
सावकारवाडी 


६ . जळगाव नि . 


झाडी 


७. झोडगा 


७. निमगाव 


८ . करंजगव्हाण 


८ . कळवाडी 


कळवाडी 
शेरूळ 
पाडळदे 
चिंचगव्हाण 
माल्हणगाव 
देवघट 
झोडगा 
भिलकोट 
अस्ताने 
राजमाने 
चिखलओहोळ 
घानेगाव 
करंजगव्हाण 
वनपट 
वडगाव 
वजीरखेडे 
वडेल 
गाळणे 
वडनेर 
खाकुर्डी 
वळवाडे 
पोहाणे 
विराणे 
सातमाने 
सायने बु . 
सायने खु . 
एसगाव बु . 
गिगाव 
दसाने 
चंदनपुरी 


९ . वडनेर 


९ . झोडगा 


शिरसोंडी 
निंबायती 
निमगाव 
जाटपाडे 
अजंदे बु . 
गिलाणे 
मळगाव 
साकुरी नि . 
कळवाडी 
शेरूळ 
पाडळदे 
चिंचगव्हाण 
नरडाणे 
देवघट 
झोडगा 
भिलकोट 
अस्ताने 
टोकडे 
देवारपाडे 
चिखलओहोळ 
करंजगव्हाण 
कुकाणे 
कंक्राळे 
वडगाव 
द्याने 
खडकी 
डोंगराळे 
गाळणे 
घानेगाव 
वनपट 
राजमाने 
वडनेर 
खाकुर्डी 
वळवाडे 
पोहाणे 
कजवाडे 
विराणे 


१०. सायने बु. 


१० . करंजगव्हाण 


११. डोंगराळे 


१२ . वडनेर 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका मालेगाव - चालू 

१३. सायने बु . 


सायने बु. 
दरेगाव 
सायने खु. 
गिगाव 
दसाने 
माल्हणगाव 


तालुका कळवण 


१ . कळवण 


कळवण 


१ . कळवण 


कळवण 


मानूर 


मानूर 
ओतूर 
नरूळ 
साकोरा 
गोबापूर 
नवीबेज 
निवाणे 


२. नवीबेज 


२. नवीबेज 


विसापूर 


शिरसमणी 
ओतूर 
नरूळ 
साकोरा 
गोबापूर 
नवीबेज 
निवाणे 
विसापूर 
पिळकोस 
नाकोडे 
मोकभणगी 
देसराणे 
गणोरे 
पिंपळे बु. 
धार्डे दिगर 
कनाशी 


३. मोकभणगी 


३ . मोकभणगी 


पिळकोस 
नाकोडे 
शिरसमणी 
मोकभणगी 
देसराणे 
गणोरे 
पिंपळे बु . 
धार्डे दिगर 
काठरे दिगर 
कनाशी 
हिंगवे 
जयदर 
पाळे ( खु. ) 
गोसराणे 
पाळे ( बु.) 
अभोणा 


४. कनाशी 


हिंगवे 


४. कनाशी 


५. अभोणा 


५. अभोणा 


नांदुरी 


जयदर 
काठरे ( दि . ) 
पाळे ( खु.) 
गोसराणे 
अभोणा 
नांदुरी 
पाळे ( बु. ) 
चणकापूर 
ओझर 
पळसदर 
दळवट 
बापखेडा 
जिरवाडे ( हा . ) 
देसगाव 
देवळीकराड 
करंभेळ ( क . ) 


६ . दळवट 


६ . दळवट 


चणकापूर 
ओझर 
पळसदर 
देवळीवणी 
दळवट 
बापखेडा 
जिरवाडे ( हा . ) 
देसगाव 
देवळीकराड 
करंभेळ ( क . ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


३३ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका सुरगाणा 

१ . सुरगाणा 


१ . सुरगाणा 


सुरगाणा 
बोरमाळ 
खोकरी 
करजुळ ( सु.) 


सुरगाणा 
बुबळी 
हट्टी 
माळेगाव 
चिकाडी 


बुबळी 


भदर 


पळसण 
बोरगाव 


२. बोरगाव 


२. बोरगाव 


बोरगाव 


सराड 


हतगड 


हतगड 
शिंदे ( दि .) 


हट्टी 


३. उंबरठाण 


३ . उंबरठाण 


नागशेवडी 
उंबरठाण 
आंबाठा 
काठीपाडा 
हाडकई चोंड 
करंजुळ क . 
कुकडणे 
मनखेड 
माळेगाव 
हस्ते 
माणी 
जांभुळपाडा 


सराड 
नागशेवडी 
शिंदे दि . 
उंबरठाण 
हडकाईचोड 
कुकुडणे 
पांगारणे 
करंजुळ क . 
काठीपाडा 
खोकरी 
पळसन 


४. खोकरी 


४ . मनखेड 


आंबाठा 
अलंगुण 
भोरमाळ 
करंजुळ ( सु. ) 
बाहे 
ठाणगाव 
खोकरविहीर 
आंबोडे 


५. बाहे 


बाहे 


५. बाहे 


आंबुडे 
खोकरविहीर 
ठाणगाव 


आमदा प . 


भवाडा 


आमदा प . 


६. मनखेड 


मनखेड 
वरंभे 
जाहुले 
जांभुळपाडा 
हस्ते 
माणी 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका बागलाण 

१ . सटाणा 


१ . सटाणा 


सटाणा १ 
सटाणा २ 
भाक्षी 


आराई 


२ . ब्राह्मणगाव 


२ . मुंजवाड 


३. डांगसौंदाणे 


३ . ब्राह्मणगाव 


सटाणा 
ठेगोडा 
आराई 
भाक्षी 
मुंजवाड 
ब्राह्मणगाव 
अजमेर सौंदाणे 
वायगाव 
लखमापूर 
कुपखेडा 
कन्हे 
डांगसौंदाणे 
तताणी 
पठावे दि . 
कंधाणे 
तळवाडे दि . 
जोरण 
नामपूर 
टेंभे खालचे 
चिराई 
अंबासन 
फोफिर 
बिजोरसे 
ताहाराबाद 
अंतापूर 
सोमपूर 
दसवेल 
वाडीपिसोळ 
पिंपळकोठे 
जायखेडा 
आसखेड 
आखतवाडे 
उत्राणे 


कहे 
टॅगोडा 
मुंजवाड 
खमताणे 
चौंधाणे 
पिंपळदर 
कंधाणे 
ब्राह्मणगाव 
लखमापूर 
धांद्री 
अजमेर सौंदाणे 
देवळाणे 
वायगाव 
डांगसौंदाणे 
तताणी 
केळझर 
साल्हेर 


४. नामपूर 


४. डांगसौंदाणे 


मानूर 


५. किकवारी खु . 


५. ताहाराबाद 


६ . नामपूर 


६ . जायखेडा 


किकवारी खु . 
तळवाडे दि . 
पठावे दि . 
जोरण 
केरसाने 
नामपूर 
अंबासन 
काकडगाव 
फोफिर 
कुपखेडा 
रातीर 
टेंभे खालचे 
चिराई 
बहिराणे 
बिजोरसे 
तळवाडे भा . 
श्रीपूरवडे 
ताहाराबाद 
अंतापूर 


वाघळे 


७. टेंभे खालचे 


७. विरगाव 


श्रीपूरवडे 
विरगाव 
वनोली 
औंदाणे 
करंजाड 
पिंगळवाडे 
निताणे 


८ . ताहाराबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८, शके १९३९ 


३५ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका बागलाण - चालू 


८ . मुल्हेर 


सोमपूर 


दसवेल 
पिंपळकोठे 


मुल्हेर 
अंबापूर 
माळीवाडे 
बाभुळणे 
वाघंबा 
साल्हेर 


नांदिन 


९ . जायखेडा 


जायखेडा 
आसखेडा 
आखतवाडे 
उत्राणे 
वाघळे 
ब्राह्मणपाडे 
वाडीपिसोळ 
विरगाव 
वनोली 
औंदाणे 
पिंगळवाडे 
मुंगसे 
निताणे 


१०. विरगाव 


११. मुल्हेर 


मुल्हेर 


अंबापूर 
माळीवाडे 
बाभुळणे 
गोळवाड 
वाघंबा 


तालुका चांदवड 


१ . चांदवड 


१ . चांदवड 


चांदवड 


आडगाव 
मंगरूळ 
वडबारे 
तिसगाव 
राहुड 


२. रायपूर 


२. रायपूर 


रायपूर 


चांदवड 
तिसगाव 
राहोड 
आडगाव 
मंगरूळ 
रायपूर 
तळेगाव रोही 
गगावे 
वाकी खु. 
वाहेगाव साळ 
वडगाव पंगू 
दुगाव 
कुंदलगाव 
हरणूल 
दरेगाव 
शिंगवे 
उसवाड 


३. दुगाव 


३ . दुगाव 


वाहेगाव साळ 
वाकी खु 
तळेगाव रोही 
विटावे 
दुगाव 
उसवाड 
हरणूल 
कोकणखेडे 
गंगावे 
वडनेभैरव 


४ . वडनेभैरव 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


३ 


तालुका चांदवड - चालू 


४ . वडनेभैरव 


वडनेभैरव 
पारेगाव 
शिवरे 
बहादुरी 
धोंडगव्हाण 
धोडांबे 
वडाळीभोई 
जोपूळ 
भयाळे 


५. वडाळीभोई 


५ . वडाळीभोई 


सोग्रस 


६ . दिघवद 


धोंडगव्हाण 
बहादुरी 
शिवरे 
दहयाणे 
पारेगाव 
वडाळीभोई 
खडकजांब 
दरेगाव 
जोपूळ 
भाटगाव 
सोग्रस 
दिघवद 
परसूल 
हिवरखेडे 
हिरापूर 
पिंपळद 
काजीसांगवी 
शिंगवे 
वडगावपंगू 
कुंदलगाव 
कानडगाव 
देवरगाव 
धोडांबे 
कानमंडाळे 


शेलू 
कानमंडाळे 
दिघवद 
काजीसांगवी 
देवरगाव 
भाटगाव 
पिंपळद 
हिवरखेडे 


६. दिघवद 


७. शिंगवे 


८ . धोडांबे 


पुरी 


शेलू 


भयाळे 


तालुका देवळा 


१ . देवळा 


१. देवळा 


देवळा 


देवळा 
रामेश्वर 
मटाणे 
वाखारी 
कापशी 
कनकापूर 
खर्डे 
लोहोणेर 
खालप 
महालपाटणे 


२ . लोहोणेर 


पिंपळगाव 
कापशी 
वाखारी 
माळवाडी 
लोहोणेर 
भऊर 
विठेवाडी ( लो . ) 
खामखेडा 
खालप 
महालपाटणे 
उमराणे 
दहिवड 


२ . लोहोणेर 


भऊर 


३ . उमराणे 


खामखेडा 
माळवाडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


३७ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका देवळा - चालू 


३. उमराणे 


उमराणे 
कुंभार्डे 
मेशी 
दहिवड 
चिंचवे 
पिंपळगाव 


४ . खर्डे ( वा . ) 


मेशी 
रामनगर 
कुंभार्डे 
चिंचवे 
खर्डे ( वा .) 
वाजगाव 
वार्षी 
मटाणे 
कनकापूर 
रामेश्वर 


तालुका इगतपुरी 

१ . इगतपुरी 


१ . इगतपुरी 


इगतपुरी 
गिरणारे 
पिंप्रीसद्रोद्दीन 
तळेगाव 
बोर्ली 
आडवन 


इगतपुरी 
गिरणारे 
पिंप्रीसद्रोद्दीन 
तळेगाव 


बोर्ली 


२ . घोटी बु . 


घोटी बु. 


२ . घोटी बु . 


३ . वाडीव- हे 


३ . वाडीवहे 


आडवण 
नांदगाव सदो 
घोटी बु. 
खंबाळे 
खैरगाव 
कांचनगाव 
काळूस्ते 
उभाडे 
वाडीवहे 
सांजेगाव 
मोडाळे 
गोंदेदुमाला 
मुंढेगाव 
मुकणे 
नांदगाव बु. 
नांदुरवैद्य 
भरविर खु. 
शेणीत 
मालुंजे 
वाघेरे 
भरविर बु. 
टाकेद बु. 
खेड 


खंबाळे 
खैरगाव 
कांचनगाव 
काळूस्ते 
उभाडे 
वाडीवहे 
सांजेगाव 
मोडाळे 
गोंदेदुमाला 
मुंढेगाव 
नांदगाव बु . 
नांदुरवैद्य 
भरविर खु. 
शेणीत 
मालुंजे 
वाघेरे 
टाकेद बु . 
खेड 
इंदोरे 
वासाळी 
पिंपळगाव मोर 


४ . नांदगाव बु. 


४ . नांदगाव बु . 


५ . टाकेद बु . 


५. टाकेद बु . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका इगतपुरी – चालू 


६ . धारगाव 


धामनगाव 
धारगाव 
कावनई 


इंदोरे 
वासाळी 
पिंपळगाव मोर 


आहूर्ली 


धामनगाव 


वाळविहीर 


६ . धारगाव 


अधरवड 
धारगाव 
कावनई 
आहुर्ली 
वाळविहीर 
कोरपगाव , 


तालुका त्र्यंबकेश्वर 

१. त्र्यंबकेश्वर 


१. त्र्यंबकेश्वर 


त्र्यंबकेश्वर 
अंजनेरी 
खंबाळे 
वावीहर्ष 
सामुंडी 
आळवंड 
वेढुंजे 
खरवळ 
रोहिले 
वाघेरा 
अंबोली 


२. वेळुजे 


२ . डहाळेवाडी 


त्र्यंबकेश्वर 
त्र्यंबकेश्वर ( ग्रामीण ) 
अंजनेरी 
खंबाळे 
पेगलवाडी ( त्र्यं ) 
सापगाव 
डहाळेवाडी 
अस्वलीहर्ष 
कोजुली 
देवगाव 
वेळुजे 
खरवळ 
रोहिले 
वाघेरा 
अंबोली 
वेळे 
हरसूल 
दलपतपूर 
चिंचवड 
शिरसंगाव ह . 


३. वेळुजे 


वेळे 


सापगाव 


३ . हरसूल 


४ . हरसूल 


हरसूल 
चिंचवड 
शिरसंगाव ह . 
गावठा 
ठाणापाडा 
बेरवळ 
देवडोंगरा 
ओझरखेड 


गावठा 


५. ठाणापाडा 


ठाणापाडा 


बेरवळ 
देवडोंगरा 
बोरीपाडा 
ओझरखेड 
मुळवड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


३९ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका दिंडोरी 

१. दिंडोरी 


१. दिंडोरी 


दिंडोरी - १ 
दिंडोरी - २ 
अक्राळे 
पिंपळणारे 
निळवंडी 


पाडे 


दिंडोरी 
ढकांबे 
मडकिजाम 
निळवंडी 
पिंपळनारे 

ओझे 
मोहाडी 
जानोरी 
आंबेदिंडोरी 
पालखेड ब. 
अक्राळे 
जोपुळ 


२. मोहाडी 


२ . रामशेज 


रामशेज 


रवळगाव 


३ . मोहाडी 


३ . उमराळे 


उमराळे 


नाळेगाव 
कोचरगाव 


रवळगाव 


४. उमराळे बु . 


४. ननाशी 


रासेगाव 
ढकांबे 
मडकिजाम 
मोहाडी 
खडकसुकेणे 
आंबे दिंडोरी 
जानोरी 
पालखेड बं . 
जोपूळ 
उमराळे बु . 
चाचडगाव 
आंबेगण 
नाळेगाव 
कोचरगाव 
जालखेड 
ननाशी 
गांडोळे 
कवडासर 
चारोसे 
नळवाडी 
जोरण 
कसबे वणी 
मावडी 
चंडीकापूर 
अहिवंतवाडी 
पांडाणे 
हस्तेदुमाला 
माळेदुमाला 


५. ननाशी 


चाचडगाव 
हातनोरे 
ननाशी 
चारोसे 
वारे 
नळवाडी 
भनवड 
जालखेड 
कसबे वणी 
अहिवंतवाडी 
पांडाणे 
चंडीकापूर 
माळेदुमाला 
मावडी 
वरखेडा 
तिसगांव 
बोपेगाव 
खेडगाव 
अवनखेड 


५ . कसबे वणी 


६. कसबे वणी 


६ . वरखेडा 


राजापूर 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका दिंडोरी – चालू 


७. कोशिंबे 


७. वरखेडा 


कोशिंबे 
करंजवण 
लखमापूर 
चौसाळे 
देवसाने 
करंजाळी 


८ . कोशिंबे 


वरखेडा 
खेडगाव 
तिसगाव 

आंबेवणी 
शिंदवड 
बोपेगाव 
राजापूर 
कोशिंबे 
देवसाने 
करंजाळी 
टिटवे 
वारे 
चौसाळे 
भनवड 
लखमापूर 
अवनखेड 
करंजवण 
फोपशी 
ओझे 


९ . लखमापूर 


तालुका पेठ 


१ . पेठ 


पेठ 


१. पेठ 


पेठ 


कुंभाळे 


कुंभाळे 
भुवन 
बोरवठ 
रानविहीर 
उत्थळे 
जोगमोडी 
माळेगाव 
हातरुंडी 
आंबे 


भुवन 
रानविहीर 
तिर्ने 
खोकरतळे 
जोगमोडी 
माळेगाव 
हातरुंडी 
आंबे 


२. जोगमोडी 


२. जोगमोडी 


सुरगाने 


सुरगाणे 


ति 


३. कोहोर 


३. कोहोर 


कोहोर 
करंजाळीड - द 
आड बु . 
पाडे 
कुळवंडी 
नाचलोंढी 


म्हसगण 
कोहोर 
पाटे 
कुळवंडी 
नाचलोंढी 
गोंदे 
शेवखंडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८ , शके १९३९ 


४१ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका पेठ – चालू 


उंबरपाडा क 


४. करंजाळी 


गोंदे 


करंजाळी 
बोरवठ 
उस्थळे 
उंबरपाडा क 
आड बु. 
निरगुडे क 


तालुका येवला 


१ . येवला 


येवला 


१ . येवला 


येवला 


भाटगाव 


२ . नगरसूल 


२ . अंगणगाव 


३. अंदरसूल 


नांदेसर 
चिचोंडी खु 
उंदीरवाडी 
नगरसूल 
राजापूर 
वाईबोथी 
वडगाव बल्हे 
लहीत 
सायगाव 
अंदरसूल 
बोकटे 
देवठाण 
तळवाडे 
डोंगरगाव 
भारम 
पाटोदा 
आडगाव रेपाळ 
शिरसगाव लौकी 
सोमठाणदेश 


भाटगाव 
नांदेसर 
कोटमगाव खुर्द 
उंदीरवाडी 
वडगाव बल्हे 
अंगणगाव 
धुळगाव 
चिचोंडी खुर्द 
पारेगाव 
निमगाव मढ 
महालखेडा पा 
नगरसूल 
गारखेडे 
सायगाव 
वाईबोथी 
धामोडे 
कुसमाडी 
राजापूर 
ममदापूर 
लहीत 
आहेरवाडी 


३ . नगरसूल 


४. पाटोदा 


४ . राजापूर 


ठाणगाव 


५ . सावरगाव 


भारम 


५. अंदरसूल 


सावरगाव 
तांदुळवाडी 
गोरखनगर 
धामोडे 
कुसमाडी 
कुसूर 


खरवंडी 
अंदरसूल 
गवंडगाव 
बोकटे 
देवठाण 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८, शके १९३९ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका येवला - चालू 


६. जळगाव ने . 


जळगाव ने . 
मुखेड 
देशमाने बु. 
पिंपळगाव लेप 
एरंडगाव खु . 
निमगाव मढ 


६. पाटोदा 


तळवाडे 
डोंगरगाव 
भुलेगाव 
पाटोदा 
आडगाव रेपाळ 
शिरसगाव लौकी 
सोमठाण देश 
निळखेडे 
कातरणी 
सावरगाव 
विखरणी 
ठाणगाव 
तांदुळवाडी 
गोरखनगर 
अनकुटे 


७ . सावरगाव 


कुसूर 


८ . जळगाव ने . 


जळगाव ने . 
नेऊरगाव 
मुखेड 
देशमाने बु. 
पिंपळगाव लेप 
एरंडगाव खुर्द 


तालुका नांदगाव 

१ . नांदगाव 


१. नांदगाव 


२ . मनमाड 


२. मनमाड 


नांदगाव 
दहेगाव 
बाणगाव बु . 
वडाळी बु . 
मांडवड 
मनमाड 
वंजारवाडी 
माळेगाव क . 
वेहेळगाव 
आमोदे 
साकोरे 
पळाशी 
जामदरी 
न्यायडोंगरी 


नांदगाव 
श्रीरामनगर 
गंगाधरी 
साकोरे 
न्यु . पांझण 
जळगाव बु . 
मनमाड १ 
मनमाड २ 
अनकवाडे 
माळेगाव क . 
कही 
वेहेळगाव 
आमोदे 
कळमदरी 


३. वेहेळगाव 


३. वेहेळगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३ - २९ , २०१७ / अग्रहायण २ - ८, शके १९३९ 


४३ 


पूर्वीचे महसूल 
मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


प्रपत्र - अ - चालू 

नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट 

असलेले सझे 


तालुका नांदगाव – चालू 


४ . जातेगाव 


४ . न्यायडोंगरी 


जातेगाव 
ढेकु खु. 
बोलठाण 
कासारी 
जळगाव बु. 
पिंपरखेड 
परधाडी 
हिसवळ बु . 
भालुर 
पानेवाडी 
कोंढार 
भार्डी 
वाखारी 


५ . हिसवळ बु . 


५ . जातेगाव 


६. हिसवळ बु . 


पळाशी 
तळवाडे 
जामदरी 
न्यायडोंगरी 
रणखेडा 
चांदोरे 
पिंपरखेड 
हिंगणेदेहरे 
परधाडी 
जातेगाव 
बोलठाण 
चंदनपुरी 
गोंडेगाव 
ढेकु खु . 
कासारी 
हिसवळ बु . 
हिसवळ खु . 
भालुर 
मोहेगाव 
पानेवाडी 
भार्डी 
अस्तगाव 
खादगाव 
कोंढार 
वाखारी 
बाणगाव बु . 
वडाळी बु . 
मांडवड 
टाकळी बु. 
माणिकपुंज 
दहेगाव 


७ . भार्डी 


८ . बाणगाव बु. 


राधाकृष्णन बी. , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक, १३ नोव्हेंबर २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


